राष्ट्रीय कृषि विस्तार व तंत्रज्ञान अभियान 
(एनएमअइटी) अंतर्गत बियाणे व लागवड साहित्य 
उप अभियान (एसएमएसपी) या केंद्र पुरस्कृत 
योजनेंतर्गत ग्राम बिजोत्पादन कार्यक्रम सन 
२०२१-२२ मध्ये अनुसुचित जाती संवर्गाकरिता 
राबविण्याकरिता निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: योजना २७२०/प्र.क्र.१३६/१ओ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २५ जानेवारी, २०२२. 


संदर्भ :-१) केंद्र शासनाने www.agricoops.nic.in या संकेत स्थळावर निर्गमित केलेल्या 
राष्ट्रीय कृषि विस्तार व तंत्राज्ञान अभियान (एनएमओडइटी) अंतर्गत बियाणे व 
लागवड साहित्य उप अभियान (एसएमएसपी) बाबतच्या मार्गदर्शक सूचना. 
२) केंद्र शासनाचे पत्र क्रमांक No.12-01/2015, $.1).-1, दि. ०९.११.२०१५. 
३) केंद्र शासनाचे पत्र H.90-99/2020-SD.VI, दि.२०.०५.२०२१. 
४ केंद्र शासनाचे पत्र H.0-99/202-SD VI, दि.०३०९..२०२१ 
५) केंद्र शासनाचे पत्र F No.8-28/2029- B&A, दि.१५.११.२०२१ 
६) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र जा.क्र.गुनि.१/२/एसव्हीएस २१/२०२१/४२९३६ दि.२७.१२.२०२१ 
रोजीचे पत्र. 
७ वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.अर्थसं २०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक ०६.०४.२०२१. 
८) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.अर्थसं २०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक २४.०६.२०२१. 
९) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.अर्थसं २०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक १४.१०.२०२१ 
१०) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी २०२१ / प्र.क्र.२९/ 
अर्थसंकल्प (विघयो), दि.१७ जानेवारी, २०२२. 


प्रस्तावना :- 

केंद्रीय योजना आयोगाने नियुक्‍त केलेल्या बी.के.चतुर्वेदी समितीच्या शिफारशी केंद्र शासनाने 
स्विकारलेल्या आहेत. त्यास अनुसरून सर्व केंद्र पुरस्कृत योजनांची पुनर्रचना ६६ केंद्र पुरस्कृत 
योजनांमध्ये करण्यात आलेली आहे. सन २०१४-१५ मध्ये सदर पुनर्रचित योजनांमधील काही योजना 
एकत्रित करून अभियानाच्या स्वरूपात राबविण्याचे केंद्र शासनाने निश्चित केलेले आहे. त्यामध्ये राष्ट्रीय 
कृषि विस्तार व तंत्रज्ञान अभियान (एनएमओइटी) या केंद्र पुरस्कृत अभियानांतर्गत बियाणे लागवड व 
साहित्य उप-अभियान (एसएमएसपी) राबविण्यात येत आहे. 


बियाणे तपासणी प्रयोगशाळा सुधारणे, बियाणे उत्पादन संस्थांना नवीन बियाणे उत्पादन 
तंत्रज्ञान इ. आत्मसात करण्यासाठी सहाय्य करणे यासाठी दर्जेदार किंवा प्रमाणित बियाण्यांचे 
उत्पादकतेमध्ये नवनवीन तंत्रज्ञानाचा Vardar करून सध्या अस्तित्वात असळेली योजना एका 


शासन निर्णय क्रमांकः योजना २७२०/प्र.क्र.१३६/१ओ 


अभियानाच्या स्वरूपात संवर्धित व विस्तारीत करण्यामुळे शेतकऱ्यांना वाजवी दरामध्ये व ठराविक 
वेळेमध्ये दर्जेदार बियाण्यांची उपलब्धता होण्यामध्ये सुधारणा करण्याच्या अनुषंगाने सदर उप- अभियान 
केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राबविण्यात येत आहे. या उप-अभियानाच्या कक्षेत होतकऱ्यांना 
प्रमाणित बियाणे पुरवठा करण्यासाठी केंद्रवर्ती बियाणे उत्पादन करण्यापासून बियाणे क्षेत्राच्या 
विकासासाठी हितावह पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी सहाय्य करणे, नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी 
बियाण्यांची गरज भागविण्यासाठी बियाणे बँकेत जमा करणे इ. अशी ही संपुर्ण बियाणे साखळी समाविष्ट 
आहे. या उप-अभियानामध्ये बीज ग्राम कार्यक्रम, तालुका बीजगुणन प्रक्षेत्रांचे बळकटीकरण, प्रमाणित 
बियाणे उत्पादनास सहाय्य या बाबींचा SAAT आहे. 


केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय कृषि विस्तार व तंत्रज्ञान अभियानांतर्गत बियाणे व लागवड साहित्य उप 
अभियान या केंद्र पुरस्कृत योजनेतील ग्राम बिजोत्पादन कार्यक्रम अनुसुचित जाती प्रवर्गाकरीता केंद्र 
हिऱ्याचा सन २०१९-२० चा अखर्चित रु.१६९.७८ लाख निधी व सन २०२०-२१ मधील शिल्लक रु.२०१.७७ 
लाख केंद्र शासनाकडून पुर्नजिवित करुन देण्यात आलेला असा एकूण निधी रु.३७१.६५ लाख इतका 
होत आहे. त्यास अनुसरुन राज्य हिस्सा Yo Tah प्रमाणे रु.२४७.७७ लाख होत आहे. याप्रमाणे खरीप 
२०२१ हंगामात लागणारा ४० टक्के राज्य हिस्सा २४७.७७ लाख रुपये व वित्तीय वर्ष सन २०१९-२० मधील 
अप्राप्त राज्य हिस्सा १८०.०८ लाख असा एकूण रु.४२७.८५ लाख इतका निधी उपलब्ध करुन देणे 
आवर्यक आहे. सदर योजनेकरीता केंद्र हिश्‍यापोटी go टक्के. मागणी क्र.-एन-३, लेखाशिर्ष क्र.२४०१ 
बी २६८ अंतर्गत रु.६००.०० लाख इतकी तरतुद अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेली असून राज्य हिऱ्यापोटी 
मागणी क्र.एन-३, २४०१ बी २७७ अंतर्गत रु.४००.०० लाख इतकी तरतूद अर्थसंकल्पीत करण्यात 
आलेली आहे. सदर योजनेचा केंद्र हिस्सा थेट महाबीजला वितरीत करण्यात आलेला आहे. 


वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांनी 
मागणी क्र.एन-३, २४०१ बी २७७ अंतर्गत रु.४००.०० लाख इतका निधी त्यांच्या दिनांक १७ जानेवारी, 
२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये कृषि विभागास उपलब्ध करुन दिलेला आहे. सदर निधी आयुक्‍त (कृषि), 
कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन नणय: निर्णय:- 


केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय कृषि विस्तार व तंत्रज्ञान अभियानांतर्गत बियाणे व लागवड साहित्य उप 
अभियान या केंद्र पुरस्कृत योजनेतील "ग्राम बिजोत्पादन कार्यक्रम" अनुसुचित जाती प्रवर्गाकरीता 
राबविण्यासाठी राज्य हिऱ्यापोटी उपलब्ध अर्थसंकल्पीय तरतुदीनुसार रु.४००.०० लाख इतका संपूर्ण 
निधी वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांनी उपलब्ध 
करुन दिलेला आहे. सदर निधी कृषी आयुक्तालय, पुणे यांना वितरीत करण्यात येत आहे. सदर योजना 
राबविण्यासाठी लेखाशिर्ष क्र. २४०१ बी २७७ (राज्य हिस्सा) अंतर्गत सदर रू. ४००.०० लाख निधीमधून 
सन २०२१-२२ मध्ये खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च चाळू सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरीता मंजुर केलेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात येऊन पुढील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः योजना २७२०/प्र.क्र.१३६/१ओ 


मागणी क्रमांक- एन-३ 

२४०१ पीक संवर्धन, 

(09)(20) कृषी उन्नती योजना - बियाणे व लागवड साहित्य उप अभियान (केंद्र पुरस्कृत योजना) 
(राज्य हिस्सा -४० %) 

२४०१ बी २७७, (कार्यक्रम), ३३ अर्थसहाय्य. 


३. सदर योजना राबविताना खालील अटी व शातींचे पालन करण्यात यावे. 


१ सदर योजना केंद्र शासनाच्या संदर्भाधिन मार्गदर्शक सुचनानुसार व केंद्र शासनाच्या निधी 
वितरीत करण्याच्या अटी व शर्ती नुसार राबविण्यात यावी. 


२) खर्चाचे लेखे सुव्यवस्थित ठेवून सदर खर्चाचे लेखा परिक्षण अहवाल व उपयोगिता प्रमाणपत्रे 
केंद्र व राज्य शासनाला लवकरात लवकर प्रगती अहवालासह सादर करण्यात यावेत 


३) योजनेच्या वेगवेगळ्या बाबींवरील भौतिक व आर्थिक प्रगती अहवाल केंद्र व राज्य शासनास 
प्रत्येक महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत सादर करण्यात यावा. 


४) योजनेशी संबंधित ताळेबंद व लेखापरिक्षण जमा खर्चाच्या रकमा यांचा अहवाल 
अंमलबजावणी यंत्रणेने द्यावा. त्यामध्ये वर्षाच्या सुरूवातीला अखर्चित रकमा व व्याजाद्वारे 
मिळालेले उत्पन्न स्पष्टपणे नमूद करण्यात यावे. जेणेकरून पारदर्शी स्वरूपात रकमा विचारात 
घेता येतील व संदिग्धता राहणार नाही. 


५) कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर कार्यक्रमापेक्षा जास्तीचा कार्यक्रम राबविला जाणार नाही याची 
दक्षता घ्यावी. 


६ सदर योजनेकरिता प्राप्त झालेला निधी हा अनुसूचित जाती संवर्गासाठी लाभात्यांसाठी खर्च 
करण्यात येईत यांची दक्षता घेण्यात यावी. तसेच केंद्र हिळऊ्यास अनुसरून समरूप राज्य हिस्सा 
खर्च होईल याची दक्षता घेण्यात यावी. 


७ सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या संदर्भ क्र. १३ येथील दिनांक १७ जानेवारी, 
२०२२ च्या शासन निर्णयातील निर्देश्ांची पुर्तता करण्यात यावी. 


४. सदर योजनेकरिता आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय ,महाराष्ट्र राज्य ,पुणे यांना योजनेचे 
नियंत्रण अधिकारी म्हणून व त्यांच्या कार्यालयातील सहाय्यक संचालक, लेखा १ यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


५. सदर निधी खर्च करताना विहित कार्यपद्धती अनुसरून सर्व वित्तीय कायदे/टेंडर नियमावली व 
नियमांचे/प्रकियेचे/वित्तीय अधिकारांच्या मर्यादेत/?.//.). मॅन्युअळचे अधिन राहून/0./.७. 
तत्वानुसार /CAG च्या निर्देशानुसार/प्रचलित शासन निर्णय /नियम/परिपत्रक/ तरतुदीनुसार, बजेट 
व कोषागार नियमावलीनुसार खर्च करण्याची कार्यवाही अमंलबजावणी यंत्रणानी करावी. कोणत्याही 
परिस्थितीत कुठलाही शासन नियम/ अधिकाराचा भंग होणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्याची 
जबाबदारी संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयाची राहील. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः योजना २७२०/प्र.क्र.१३६/१ओ 


द. 


प्रस्तुतचे आदेश वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ मधीळ भाग- पहिला, उपविभाग तीन 


मधीळ अनु क्र. ४ येथील नियम २७ (२) (ब) अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांमध्ये व वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र.११३९/२१/व्यय-१४, दि.११.०१.२०२२ अन्वये 


देण्यात आलेल्या सहमतीनुसार काढण्यात येत आहेत. तसेच वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक 
अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.६४/अर्थ ३, दिनांक ०६.०४.२०२१ व शासन निर्णय क्र. अर्थसं -२०२१/ प्र.क्र.४८/ 
अर्थ-३ व दिनांक २४.०६.२०२१ मधील अटी व शातींची पुर्तता करण्यात यावी. 


७, 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक क्र. २०२२०१२ ५१७५८२३२८८०१ असा आहे. 


हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Umesh Narayan : 

Chandiwade msn 
(saa चांदिवडे) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 

. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ मर्यादित, महाबीज भवन, 


कृषिनगर, अकोला. 


. सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. संचालक (निविष्ठा व गुणनियंत्रण), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
. सर्व कृषि संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


८. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर . 


१२३. 
१४. 


१५. 


. सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक. 

.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

. सहाय्यक संचालक, लेखा -१, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
. कार्यासन १४३१, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


अवर सचिव, वित्त विभाग (व्यय-१४), मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती (कार्यासन 9-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


